RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd. No. MCS/ 169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक १४ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३, २०१६ / चैत्र १८-२४, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मार्च २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० . 


क्रमांक रासंस्मा. २०१५ /प्र. क्र . १४६ / सां.का. -३. - ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा " असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित 
असल्याचे जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 


उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल , आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन 
त्याचाविचार करील. 


. 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३, २०१६ / चैत्र १८-२४, शके १९ ३८ 


अनुसूची 


स्थान : मौजे घोडबंदर , 

तालुका : ठाणे, 

जिल्हा : ठाणे 
सर्वे नं . २४१/१ 
स्मारकाचे नाव 

: घोडबंदर किल्ला 
मालकी 

: महाराष्ट्र शासन 
तपशील 

: कोकणपट्टीवर आपली सत्ता रहावी यासाठी पोर्तुगीजांनी १६ व्या शतकात उत्तर कोकणात 

अनेक किल्ले बांधले . त्यापैकी एक किल्ला म्हणजेच घोडबंदर किल्ला. इ.स. १६७२ च्या 
उन्हाळ्यात शिवाजी महाराजांच्या फौजांनी घोडबंदर किल्ल्यावर हल्ला केला. त्यावेळी 
पोर्तुगीज शिबंदीने हा हल्ला परतवून लावला. नंतर इ.स. १७३७ मध्ये चिमाजीअप्पाने हा 
किल्ला जिंकला. त्यानंतर इ. स. १८१८ मध्ये हा किल्ला ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेला . आज 
या किल्ल्यात इंग्रजी “ यु " आकाराचा तलविन्यास असलेली इमारत , एक टेहाळणी बुरुज , 
एक हौद व तटबंदीचे अवशेष आहेत. इतके अवशेष टिकून असलेला आणि एकेकाळी 
व्यापारी आणि लष्करी कारणाकरिता वापरात असलेला किल्ला असे या किल्ल्याचे महत्त्व 

आहे . 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे क्षेत्रफळ : क्षेत्रफळ ७ हेक्टर ६० आर ५ गुंठे 
संरक्षित करावयाचे एकूण क्षेत्रफळ स्मारकासह : एकूण क्षेत्रफळ : ७ हेक्टर ६० आर ५ गुंठे 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतुःसिमा 

: पूर्व : एम . टी . डी . सी . बंगला सर्व्हे नं . २०७ ; 

पश्चिम : रस्ता ; 
दक्षिण : घोडबंदर गावठाण ; 

: वसईची खाडी. 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३, २०१६/ चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ३८ 


ş 


३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 22nd March 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS Act , 1960 . 


No.RSS . 2015 / C.R.146 / sanka 3. - Whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said monument” ), should be a protected monument ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may, within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , object to the proposed declaration of the 
said monument to be a protected monument. Any such objections which may be received by the 
Principal Secretary ( Tourisum and Cultural Affairs) to Government of Maharashtra , Tourisum 
and Cultural Affairs Department, Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru 
Chowk , Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the 
Government. 


Schedule 


Locality : 


Taluka : Thane 


District : Thane 


Mauje Ghodbandar , 
C.S. No. 241/1 


Ghodbandar Fort 


Name of the monument to be 
protected 
Ownership 
Particulars 


: Government of Maharashtra 


: Portuguese built many forts in Konkan region in order to 

establish their supremacy on the coast of Maharashtra . 
Ghodbandar Fort is one of them . In the summer of 1672 A.D. 
Shivaji Maharaj s army attacked Ghodbander Fort ; but the 
Portuguese troops retailed successfully and the Fort was 
saved . The Fort was conquered then by Chimaji Pashwa in 
the year 1737. In 1818 A.D. the Fort fell in the hands of 
British . Today , a building having a Plan like English alphabet 
U , a watch tower, a water tank and remains of fortification 
wall are the survived architectural components of the Fort. 
This Fort is important as it was used for trade and defence 
purpose and is in a somewhat good State of preservation . 
Area : 7 Hector 60 Are 5 Gunthe 


Measurements of the Monument 
to be protected . 


Area : 7 Hector 60 Are 5 Gunthe 


Total Area (including the 
monuments) to be protected . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३, २०१६/ चैत्र १८-२४, शके १९ ३८ 


Boundaries : 


On the East : M.T.D.C. Bungalow and Survey No. 207 ; 
On the West : Road ; 
On the North : Vasai Creek ; 
On the South : Ghodbandar Gavthan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


